यवतमाळ जिल्ह्यातील इतर जिल्हामार्ग 
व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.५३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०५ ऑक्टोबर, २०१८ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
क्र.का२(२)/दर्जोन्नती/२०१८/६५१ दि. १४/०२/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
क्र.का२(२)/दर्जोन्नती/२०१८/१११४ दि. २०/०३/२०१८. 
३) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र 
क्र. ४५०५/प्रआरे/२०१५ दि. १४/०८/२०१८. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
यवतमाळ जिल्ह्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते हे प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांनी सदर रस्ते 
दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्यांचा एकुण होणारा 
वापर तसेच जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, यवतमाळ यांचा ठराव विचारात घेऊन यवतमाळ जिल्ह्यातील खालील रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जान्नती 
अ.क्र रस्त्यांचा व करावयाची नंतरचा 
क्रमांक लांबी (कि.मी.) एकूण लांबी क्रमांक 
(कि.मी. 
a ; दारव्हा (राज्यमार्ग २५७ ते तळेगांव - इतर (०/०० ते 20/§00) २०.६०० | प्रमुख जिल्हा 
फुबगांव रस्ता. जिल्हा २०.६०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-८२ 
मार्ग-०८ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.५३/नियोजन-२ 


२. लोही - तोरनोळा - पिंपळखुटा रस्ता. इतर (०/०० ते १३/१००) १३.१०० प्रमुख जिल्हा 
जिल्हा १३.१०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-८३ 
मार्ग-०२ 

प्रमुख जिल्हा 
३. धामणगांव खु.- करजगांव - भांडेगांव - इतर (०/०० ते ३८/००) ३८.०० मार्ग-८४ 
ईरथळ - तळेगांव - पाळोदी - गणेशपूर- जिल्हा । ३८.००कि.मी. कि.मी. 
शेलोडी रस्ता. मार्ग-०६ 
४. सिंगद - साखरी - विठाळा - वसंतनगर - इतर (०/०० ते १८/००) १८.०० प्रमुख जिल्हा 
वरंदळी - डेहणी रस्ता. जिल्हा १८.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-८५ 
मार्ग-१४९ 
प्रमुख जिल्हा 
ष्‌. मोझर - सावरगाव - ब्राम्हणवाडा(प) - इतर (०/०० ते १४/५२० १४.५२० मार्ग-८६ 
खानापूर - खरडगांव रस्ता जिल्हा । १४.५२० कि.मी. कि.मी. 
मार्ग-०१ 
६. राज्यमार्ग- २७३ ते वाघोळी-चोपन-केगांव- इतर (०/०० ते ११/००) २३.०० प्रमुख जिल्हा 
सरी-टेंभी-सुन्ना ते राष्ट्रीय महामार्ग-७ रस्ता. जिल्हा |। ११.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-८७ 
मार्ग-९० 
इतर (०/०० ते १२/००) 
जिल्हा । १२.०० कि.मी. 
मार्ग-१३० 
9. राष्ट्रीय महामार्ग -७ ते मांगुर्डा - माकोडा Urs | इतर (०/०० ते १८/२००) १८.२०० प्रमुख जिल्हा 
- वाई -जळका - ते प्रमुख राज्यमार्ग-१४ जिल्हा १८.२०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-८८ 
रस्ता. मार्ग-११६ 
८. प्रमुख राज्यमार्ग-६ ते ब्राम्हणवाडा - इतर (०/०० ते २२/४००) २२.४०० प्रमुख जिल्हा 
शेकलगाव - मसोला - पहूर - बोरगाव पुंजी जिल्हा । २२.४०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-८९ 
रस्ता. मार्ग-६७ 

९. प्रमुख राज्यमार्ग-६ ते अंतरगाव - केळझरा - इतर (०/०० ते ४४/५००) ४४.५०० प्रमुख जिल्हा 

सावळी (सदोबा) - उमरी (कापेश्वर) - जिल्हा ४४.५०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-९० 
चिखलवर्धा (राज्यमार्ग-२६७) रस्ता. मार्ग-७४ 
इतर (०/०० ते१ ८/००) १८.०० 

१०. । तळणी - पार्डी (न) -सावळी (सदोबा) रस्ता. जिल्हा | १८.०० किमी. किमी प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-७६ व मार्ग-९१ 

इतर 

११. वडगांव - जांब - पार्डी नाका रस्ता. जिल्हा । (0/00 ते १७/२००) १७.२०० प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-२६ | १७.२०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-९२ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.५३/नियोजन-२ 


१२. राज्यमार्ग-२६९ ते सुकळी - धानोरा- वडगाव | इतर (०/०० ते २७/६००) २७.६०० प्रमुख जिल्हा 
(जंगल)- हातगाव - सालोड - सायखेडा खु. | जिल्हा २७.६०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-९३ 
-रूई ते राज्यमार्ग-२९३ रस्ता. मार्ग-५८ 
१३. बारडतांडा - सालोड - घाटाना - लोणी इतर (०/०० ते १०/००) १०.०० प्रमुख जिल्हा 
रस्ता. जिल्हा । १०.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-९४ 
मार्ग-५९ 
१४. | वाघापुर - किटा - कापरा रस्ता. इतर (०/०० ते १५/००) १५.०० कि.मी. | प्रमुख जिल्हा 
जिल्हा । १५.०० कि.मी. मार्ग-९५ 
मार्ग-२७ 
१५. राज्यमार्ग -३०० ते टाकळी - भिसणी - इतर (०/०० ते ११/३००) ११.३०० प्रमुख जिल्हा 
कापरा रस्ता. जिल्हा ११.३०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-९६ 
मार्ग-२८ 
इतर (०/०० ते १८/४५०) ३३.४५० प्रमुख जिल्हा 
१६. । आपटीरामपूर - निधा - eg - वाठोडा - जिल्हा १८.४५० कि.मी. कि.मी. मार्ग-९७ 
रानोड -करंजी - लाडकी - उमरेड - मार्ग-१०८ 
खैरगाव - विहीरगाव - सावरखेडा रस्ता. इतर (०/०० ते १५/००) 
जिल्हा १५.०० कि.मी. 
मार्ग-९३ 
ग्रामीण (०/०० ते ३/००) १४.०० प्रमुख जिल्हा 
१७. | प्रमुख जिल्हा मार्ग-१८ ते एकलारा - वरजई | मार्ग-१६ ३.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-९८ 
ते राज्यमार्ग २६७ रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते ११/००) 
मार्ग-१७ ११.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ४/००) 
१८. । जामजई- दापोरी - रोहीणी- धानोरा रस्ता. । मार्ग-५० ४.०० कि.मी. ११.०० प्रमुख जिल्हा 
ग्रामीण (०/०० ते ३/५००) कि.मी. मार्ग-९९ 
मार्ग-७० ३.५०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ३/५००) 
मार्ग-७१ ३.५०० कि.मी. 
१९. । अडेगाव- खातेरा - येडशी - मुकूटबन रस्ता. | इतर । (०/०० ते १४/५००) १४.५००  । प्रमुख जिल्हा 
जिल्हा । १४.५० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१०० 
मार्ग-२३९ 
२०. मार्डी - चोपन - चनोडा - पार्डी - शिवनी इतर (०/०० ते २८/१०० २८.१०० प्रमुख जिल्हा 
धोबी - कानडा - हिवरा (मजरा) - जिल्हा । २८.१० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१०१ 
डोलडोंगरगांव - आकापूर - वरूड - गौराळा | मार्ग-१२२ 
- मांगरूळ प्रमुख राज्यमार्ग-१४ रस्ता. 
एकूण ४१२.४७० 
कि.मी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.५३/नियोजन-२ 


तसेच राज्यमार्ग-३१७ ते पिंपळगांव - पार्डी - खुदानपूर - सातेफळ ते प्रमुख राज्यमार्ग-६ रस्ता 
(इतर जिल्हा मार्ग क्र. ४४ एकूण लांबी ९.७० कि.मी. हा रस्ता दर्जोन्नत करून प्रमुख जिल्हा मार्ग क्र.१६ मध्ये 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रमुख जिल्हा मार्ग क्र. १६ या रस्त्याचे नामाभिधान मांदणी - मेंढा - 
आष्टी - राज्यमार्ग-३१७ - पिंपळगांव- पार्डी - खुदानपूर - सातेफळ ते प्रमुख राज्यमार्ग-६ रस्ता (लांबी 


२१.७०० कि.मी.) असे होईल. 
उपरोक्त रस्त्यांपैकी खालीलप्रमाणे रस्त्यांच्या लांबीवर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत कामे 
मंजूर आहेत 
अ रस्त्याचे नांव प्रस्तावित | मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेमध्ये शेरा 
क्र प्रमुख मंजूर लांबी 
जिल्हा मार्ग 
१. | दारव्हा (राज्यमार्ग २५७ ते प्रमुख | १) राज्यमार्ग २५७ ते तळेगांव मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
तळेगांव - फुबगांव रस्ता. जिल्हा । रस्ता. (9.400 कि.मी) योजना-२०१६-१७ 
मार्ग-८२ | २) तळेगांव - फुबगांव रस्ता. मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
(६.१०० कि.मी.) योजना-२०१७-१८ 
२. | लोही- तोरनोळा - पिंपळखुटा | प्रमुख वरूड - तोरनोळा - पिपळखुटा | मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
रस्ता. जिल्हा रस्ता. (९.१०० कि.मी.) योजना-२०१७-१८ 
मार्ग-८३ 
३. | मोझर - सावरगाव - प्रमुख सावरगाव - ब्राम्हणवाडा(प) - मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
ब्राम्हणवाडा(प) - खानापूर - जिल्हा खानापूर (५.०० कि.मी.) योजना-२०१६-१७ 
खरडगांव रस्ता . मार्ग-८६ 
४. । प्रमुख राज्यमार्ग-६ ते ब्राम्हणवाडा | प्रमुख पहूर - मसोला रस्ता. (४.०० मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
- ord - मसोला - पहूर- । जिल्हा कि.मी.) योजना-२०१५-१६ 
बोरगाव पुंजी रस्ता मार्ग-८९ 
५. | प्रमुख राज्यमार्ग -६ ते अंतरगाव - | प्रमुख चिखलवर्धा ते ताडसावळी रस्ता. | मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
केळझरा - सावळी (सदोबा) - जिल्हा (५.६३० कि.मी.) योजना-२०१६-१७ 
उमरी (कापेश्वर) - चिखलवर्धा मार्ग-९० 
(राज्यमार्ग- २६७) रस्ता 
६. | वडगांव - जांब - पार्डीनाका प्रमुख जांब ते नाकापार्डी रस्ता. मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
रस्ता. जिल्हा (१०.५०० कि.मी.) योजना-२०१७-१८ 
मार्ग-९२ 
७. | राज्यमार्ग-२६९ ते सुकळी - प्रमुख राज्यमार्ग -३०० ते हातगांव रस्ता. | मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
धानोरा- वडगाव (जंगळल)- जिल्हा (१.०० कि.मी.) योजना-२०१६-१७ 
हातगाव - सालोड - सायखेडा खु. | मार्ग-९३ 
-रूई ते राज्यमार्ग-२९३ रस्ता . 
८. | बारडतांडा- सालोड - घाटाना- | प्रमुख जवळा - कृष्णापूर - सालोड मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
लोणी रस्ता. जिल्हा रस्ता. (४.५०० कि.मी.) योजना-२०१८-१९ 
मार्ग-९४ (प्रस्तावित) 
९. । अडेगाव- खातेरा - येडशी - प्रमुख अडेगाव - खातेरा रस्ता. मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
मुकूटबन रस्ता. जिल्हा (६.२०० कि.मी.) योजना-२०१८-१९ 
मार्ग-१०० (प्रस्तावित) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.५३/नियोजन-२ 


“सदर रस्त्यांच्या उपरोल्लेखित लांबीवर संबंधीत योजनेचा कालावधी तसेच दोषदायित्व 
कालावधी संपल्यानंतरच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे करण्यात येतील.” या अटीच्या अधीन 
राहून सदर रस्ते दर्जोत्नत करण्यात येत आहे. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४२२.१७० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१७५८.९५० + ४२२.१७०) 
म्हणजेच २१८१.१२० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३९७.१७० 
कि.मी. ने 


घट होवून एकूण लांबी (३०२०.९७० - ३९७.१७०) म्हणजेच २६२३.८०० कि. मी. इतकी तसेच 
ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २५.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६६५६.१२० - 
२५.००) म्हणजेच ६६३१.१२० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥0959॥॥.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००५१७१४२२४५१८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
Pp fa S h a n t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
खं Py 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f 
V | Nn a y a k [| a O Pp a t | | 8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2018.10.06 15:43:10 +05'30' 


अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,यवतमाळ. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, यवतमाळ. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


ren Ss 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


